राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व 
अध्यापक विद्यालयातील शिक्षकांना लागू करण्यात 
आलेल्या त्रिस्तरीय वेतनश्रेणीच्या अनुषंगाने प्रशिक्षण 
पुर्ण करण्याच्या अटीतून सवलत देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : शिप्रधो २०१९/प्र.क्र.४३/प्रशिक्षण 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक: ०४ सप्टेंबर, २०२३ 


संदर्भ :- 
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शिप्रधो २०१९/प्र.क्र.४३/प्रशिक्षण, 
दि.२० जुले, २०२१ 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शिप्रधो २०१९/प्र.क्र.४३/प्रशिक्षण, 


दि. २२ ऑक्टोबर, २०२१ 


प्रस्तावना - 


संदर्भाधिन क्र. १ येथील दि. २० जुले, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील खाजगी 
अनुदानित प्राथमिक/ माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक शाळांमधील व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षकांना 
लागू करण्यात आलेल्या त्रिस्तरीय वेतनश्रेणीच्या अनुषंगाने दयावयाच्या प्रशिक्षणामध्ये अंशत: बदल 
करुन तीन आठवडयाच्या सेवांतर्गत प्रशिक्षणाऐवजी १० दिवसांचे अथवा घडयाळी yo तासांचे 
सेवांतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर झासन निर्णयान्वये प्रशिक्षण सुरु 
होण्याचा कालावधी अंदाजित करुन दिनांक ३१/१०/२०२१ पर्यंत सेवानिवृत्त होणाऱ्या अथवा त्यापूर्वी 
सेवानिवृत्त झालेल्या वरिष्ठ व निवड श्रेणीस पात्र शिक्षकांना प्रशिक्षण पूर्ण करण्याच्या अटीमधून सवलत 
देण्यात आली होती. सदर निर्णय संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये शासकीय/स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांमधील शिक्षकांना तसेच मुख्याध्यापकांना देखील लागू करण्यात आला आहे. 


तथापि, प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे विकसनानंतर प्रत्यक्षात दि. १ जून, २०२२ पासून प्रशिक्षण सुरु 
करण्यात आल्याने तसेच प्रशिक्षण सुरु झाल्यानंतर, प्रशिक्षण पूर्ण करून प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी ४५ 
दिवसांचा अवधी देण्यात आल्याने वरिष्ठ व निवड श्रेणीस पात्र दि. ३१/०५/२०२२ अखेर सेवानिवृत्त 
तसेच काही प्रकरणी दि. ३१/०७/२०२२ अखेर सेवानिवृत्त शिक्षकांना सेवांतर्गत प्रशिक्षणाची संधी 
उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे अशा वरिष्ठ व निवड श्रेणीस पात्र शिक्षकांना सेवांतर्गत प्रशिक्षणातून 
सवलत देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः शिप्रधो २०१९/प्र.क्र.४३/प्रशिक्षण 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक/ माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक शाळांमधील व अध्यापक 
विद्यालयातील शिक्षकांना लागू करण्यात आलेल्या त्रिस्तरीय वेतनश्रेणीच्या अनुषंगाने दयावयाच्या 
प्रशिक्षणाबाबत निर्गमित शासन निर्णय दि. २०/०७/२०२१ मधील परिच्छेद क्र. ५ मध्ये नमूद प्रशिक्षण 
पूर्ण करण्याच्या अटीमधून सवलत देण्याबाबतची मुदत शासन स्तरावरुन प्रशिक्षणाचे आयोजन न 
झाल्याने/ प्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध न झाल्याने वाढविण्यात येत असून, दि. ३१ जुले, २०२२ पर्यंत 
सेवानिवृत्त झालेल्या वरिष्ठ व निवड श्रेणीस पात्र शिक्षकांना/मुख्याध्यापकांना प्रशिक्षण पूर्ण करण्याच्या 
अटीमधून सवलत देण्यात येत आहे. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०९०४१८०८३८९५२१ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHEETAL ON oH OF WMATA osc. 


2.5.4.20=6adeda 15802b25aea33a6c77647 5fa0e7 bf7705ff3cfb0 124 
60cd55351e58270, ICode=400032, st=Maharash 


aras| 
INumber=6BDBFE7A78900AD7 1C27AF6074AFF45SE2E529BC 
5573C2D2CC1BBFC69F0E7579, cn=SHEETAL BAJIRAO PATIL 
Date: 2023.09.04 18:10:40 +05'30 


(शितल पाटील) 
कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र शासन, पुणे 

६. आयुक्‍त, महानगरपालिका सर्व 

७. राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा अभियान, चर्नीरोड, मुंबई 

८. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०.संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
११.शिक्षण संचालक (योजन) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र (१/२), मुंबई/नागपूर 
१३.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), १/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
१४.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिप्रधो २०१९/प्र.क्र.४३/प्रशिक्षण 


१५.मुख्याधिकारी, नगरपालिका/नगरपरिषद सर्व 

१६.सह सचिव (प्रशासन)/उप सचिव (टिएनटी), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७.विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सर्व) 

१८.सर्व प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET) 

१९.शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) सर्व 

२०.शिक्षण निरीक्षक, मुंबई (दक्षिण/उत्तर/पश्चिम) 

२१.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२२. निवडनस्ती (प्रशिक्षण) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


